स्व.यशवंतराव चव्हाण माजी मुख्यमंत्री यांचे 
स्मरणार्थ त्यांचे सातारा येथे स्मारक सभागृह 
उभारण्यासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या 
अखर्चित निधीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः -स्मारक-२०१९/प्र.क्र.२१६ /योजना-११ 
बांधकाम भवन, २५, WHAM पथ 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २५मे, २०२१. 


वाचा: 

१) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, 
दि.११ ऑगस्ट, २०१६. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.बैठक-२०१६/प्र.क्र.१०५/पंरा-९, 
दि. ३१.०३.२०१७. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे क्र.साजिप/बांध/तां-३/२५१५/२०२०/ 
३०९, दि.३०.९.२०२० चे पत्र. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांचे क्र.बांधकाम/लेखा-६/२५११/२०२०, 
दि.२५.११.२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

स्व.यशवंतराव चव्हाण माजी मुख्यमंत्री यांचे स्मरणार्थ त्यांचे सातारा येथे स्मारक सभागृह 
उभारण्यासाठी संदर्भाधिन दिनांक ३०.३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, सातारा यांना निधी वितरीत करण्यात होता. सदरहू निधी विहित वेळेत खर्च न झाल्याने अखर्चित निधी 
खर्च करण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

स्व.यशवंतराव चव्हाण माजी मुख्यमंत्री यांचे स्मरणार्थ त्यांचे सातारा येथे स्मारक सभागृह 
उभारण्यासाठी संदर्भाधिन दिनांक ३०.३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये रुपये ७६९.२० लक्ष (रूपये सात कोटी 
एकोणसत्तर लक्ष विस हजार फक्त) इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा यांना 
वितरीत करण्यात येऊन सदरहू निधी दिनांक ३१.३.२०१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली 
होती. परंतु सदरहू निधी अखर्चित राहिल्याने उक्त निधी दिनांक ३१.३.२०२२ अखेरपर्यंत खर्च करण्यास 
परवानगी देण्यात येत आहे. सदरहू निधी मार्च, २०२२ अखेरपर्यंत खर्च होईल याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी व 
निधी खर्चाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावे. 
२. सदरहू निधी मार्च, २०२२ अखेरपर्यंत खर्च होईल याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी व खर्च केलेल्या 
निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१९/प्र.क्र.२१६/योजना-११ 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-७८/२०२१/व्यय-१५, दि.२८.१.२०२१ 
व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४०/अर्थोपाय, दिनांक ३०.३.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५१२१८१४९९२० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


subhash 
Uttam 
Rathod 


Digitally signed by subhash Uttam 
Rathod 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Rural Development 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d 
818c664ad0c54be36d6234bdc213e86 
d85816c2, cn=subhash Uttam Rathod 
Date: 2021.05.25 13:01:23 +05'30' 


सुभाष राठोड 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३3. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.पालक मंत्री, सातारा जिल्हा. 
७. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१०. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
१२. जिल्हाधिकारी, सातारा. 
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 
१४. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 
१५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 
१६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा. 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
१८. सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सातारा. 
१९. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. वित्त विभाग (व्यय -१५, अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-१६/१७), मंत्रालय, मुंबई. 
२१. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. कक्ष अधिकारी (वित्त-१, ग्राम विकास विभाग. 
२३. निवड नस्ती (यो-११). ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


